माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
कारंजा ग्रामपंचायत, ता. जि. गोंदिया 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२८)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 

(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 

तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 

तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 

झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 

माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.० अंतर्गत कारंजा 
ग्रामपंचायतीला प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ७५.०० लक्ष बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. 
७५,००,०००.०० (रुपये पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल ग्रामविकास अधिकारी, कारंजा 
ग्रामपंचायत यांनी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद गोंदिया यांची तांत्रिक मान्यता घेऊन सादर केला आहे. 
कारंजा ग्रामपंचायतीने सादर HSS सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२८)/ तां.क.१ 


अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत 
विचारात घेण्यात आला. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, कारंजा ग्रामपंचायतीने सादर केलेल्या एकूण 
रू. ७५,००,०००.०० (रुपये पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना खालील 
अटी व शा्तींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली 
कामे सोबतच्या जोडफत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
२. अटी वशार्ती 
१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा कारंजा ग्रामपंचायत राहील. 
२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 
३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
४) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 
५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत कारंजा ग्रामपंचायतीस “ग्रामपंचायत-५ हजार ते १० हजार लोकसंख्या” 
गटात नागपूर विभागस्तरावर रू. ७५.०० लक्ष रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ३७.५० लक्ष 
रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर 
प्रकल्प अहवालास उपरोक्‍त परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने कारंजा 
ग्रामपंचायतीस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रु. ३७.५० लक्ष (रुपये सदतीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) रकमेचा दुसरा 
हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१९४३१५१३०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN ॥॥९७॥ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1f6f9473df7e9287 3ee7ac8c2f7c49a 


¢520e61061ddded, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=3A94A 1 F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8 
946087EFOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 19:51:55 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२८)/ तां.क.१ 


मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया 
ग्रामविकास अधिकारी/ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कारंजा 
निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२८)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (२८)/ तां.क.१, 


दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप 
करण्यात आलेली रक्‍कम (रू.) 
१ | २ 3 
Plantation to create Udyan on Bhadrutola Siddhant 
ike 20,00,000,00 
Baba Patangan, Taluka-Gondiya Dist Gondia (MH) 
Planting and conserving trees in Mama Lake, 
Q Chirbandi Lake and other water bodies in Gram 40,00,000,00 
Panchayat Karanja area 
By plantation of trees and flora making a 
3 40,00,000,00 
beautification of entire village of Mauje Karanja 
To create a nursery in Gram Panchayat premises to 
Le increase the number of trees under Majhi Vasundhara 2,00,000,00 
Abhiyan in Mauja Karanja 
Plantation of trees, beautification, fencing of trees, 
seating arrangements for senior citizens and 
षु maintenance, repair and conservation of trees, 44,00,000,00 
naturalization, green areas under Majhi Vasundhara 
Abhiyan 
Installation of street lights based on ON-GRID solar 
& energy in the entire village of @Karanja (Capacity-90° ८,७५,७००.०० 
kwp) 
Arrangement of ON-GRID solar energy based solar at 
वि the pump house for the use of Gram Panchayat water 442,200.00 
supply scheme (4 kWP) 
IEC Competition (शाळेतील विद्यार्थ्यासाठी 
८ ३,७१,५००.०० 
पर्यावरणविषयक कार्यक्रम व बक्षीस वितरण) 
एकूण ७५,००,०००.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


